महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र. ३५१ / पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक २९ ऑगस्ट, २००९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक आयएसएस-१००९/प्र.क्र-६०/विशा-४, 
दिनांक २७ जूलै, २००९. 
२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
पोमसं/१/१०/३-४/दहशतवाद विरोधी पथक/नियुक्‍ती/०९, दिनांक २८.०७.२००९. 
३) शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक आयपीएस-१७०९/प्र.क्र-३५१/पोल-१, 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २००९. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
उपरोक्‍त अनुक्रमांक-3 येथील शासन आदेशातील परिच्छेद-१ मधील तक्ता 

खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे:- 

अ.क्र. अधिका-याचे नाव व सध्याची नियुक्‍ती 


नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 


श्री.एस.एस.मेंगडे, रापोसे, 
अपर पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 


पोलीस अधीक्षक, 
दहशतवाद विरोधी पथक, औरंगाबाद 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ती 
ह a 


( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
' संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 
कक्ष अधिकारी, पोल-१(अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


५ * *१* «१ * «१ «१ «१ «५ १ * %१ «€ 


